अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींसाठी 
शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी/ अनिवासी 
शाळा योजना सुरू करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्र क्रमांक: बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.२७/शिक्षण-२ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०१ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा-१. शासन निर्णय,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,क्रमांक-बीसीएच-२०१८ /प्र.क्र.६१ 
/ शिक्षण-२, दिनांक ८ मार्च,२०१९ 
२. आयुक्‍त,समाज कल्याण आयुकक्‍्तालय,पुणे यांचे क्र.सकआ/शिक्षण/ आश्रमशाळा/ 

अं.शि.प्र.मं, बेरूळा/२०१९-२०/का.५/२४९३७,दिनांक ३.१२.२०१९ व दिनांक ८.७.२०२० चे पत्र 
शासन शुध्दीपत्र - 

AYA AS कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भाधीन दिनांक ३.१२.२०१९ च्या 
पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने दिनांक ८ मार्च,२०१९ च्या शासन 
निर्णयाच्या परिशिष्ट-अ मधील “अ” वर्ग प्राप्त केंद्रीय अनुसूचित जातीच्या माध्यमिक 
आश्रमशाळांच्या यादीतील अनुक्रमांक ७ येथील शाळेच्या नावामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | दिनांक ८ मार्च,२०१९ नुसार नमूद नाव सुधारीत नाव 


१ 


अंबरश्वेत शिक्षण प्रसारक मंडळ,वेरूळ, 


अंबरेश्वर शिक्षण प्रसारक मडळ,बेरूळा, 


ता.औंढा(नागनाथ),जि.हिंगोळी संचलित 
केंद्रीय माध्यमिक निवासी शाळा, मोखड, 


ता.औढा (नागनाथ),जि.हिंगोळी संचलित 
केंद्रीय माध्यमिक निवासी शाळा,ता.औंढा 


ता.कळमनुरी,जि.हिंगोळी (नागनाथ) सिध्देश्वर कॅम्प,जि.हिंगोली 


२. सदर शासन शुध्दीपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२०१००११४४३५१८४२२ असा 
आहे. हे श्ुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


री Justice 
Sunil D Sardar 5 
2.5.4.20=c0098eb68042c61 
b126657128d7cadca447533, 
Date: 2020.10.01 14:46:31 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


15bc62ef9206ece42981aa 
il ardar 


‘Sunil D 5 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
३. मा.मंत्री,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 


शासन शुध्दीपत्र क्रमांकः बीसीएच-२०२०/प्र.क्र.२७/शिक्षण-२ 


४. मा.राज्यमंत्री,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव 

५. प्रधान सचिव,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे स्वीय सहायक 

६. आयुक्‍त,समाज कल्याणा आयुक्‍तालय,पुणे 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र१,२ मुंबई / नागपूर 
८. प्रादेशिक उपायुक्‍त,समाज कल्याण विभाग,लातूर 

९. सहायक आयुक्‍त,समाज कल्याण,हिंगोली 

१०.जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,हिंगोली 

११.निवडनस्ती/शिक्षण-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


